जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, मुंबई 
उपनगर, भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, 
चंद्रपूर, जळगाव, मुंबई शहर, औरंगाबाद, 
अमरावती, ठाणे, नाशिक व रायगड या 
कार्यालयांचे स्वीय प्रपंजी खाते उघडण्यास 
परवानगी देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मराग्रं २०२१/प्र.क्र.9३/साशि-५, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०६ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना : 


ग्रंथालय संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी 
कार्यालये/ग्रंथालये तसेच प्रत्येक विभागाच्या ठिकाणी एक याप्रमाणे ६ शासकीय विभागीय ग्रंथालये 
कार्यरत आहेत. सदर शासकीय ग्रंथालयांमध्ये वर्गणीदार सभासद तसेच संस्था सभासद नोंदणी करण्यात 
येते. सदर सभासदांकडून ग्रंथालयाच्या सभासदत्वाकरीता वर्गणी व अनामत रक्कम घेण्यात येते. सदर 
अनामत रक्‍कम जमा करण्यासाठी या कार्यालयांची स्वीय प्रपंजी लेखा खाते (PLA) उघडण्यात आली 
आहेत. वर्गणीदार सभासदांचे सभासदत्व संपुष्टात आल्यानंतर संबंधितांना त्यांची अनामत रक्‍कम स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यामधून (PLA) परत करण्यात येते. 
जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर, 
जळगाव, मुंबई शहर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नाशिक व रायगड यांच्या स्वीय प्रपंजी लेखा 
खात्यामध्ये (PLA) एक वर्ष कुठलाही व्यवहार झाला नसल्याने ती संबंधित जिल्हा कोषागार 
कार्यालयांकडून बंद करण्यात आली आहेत. सदर कार्यालयांचे स्वीय प्रपंजी लेखा खाते उघडणे 
आवऱ्यक असल्याने यानुषंगाने ग्रंथालय संचाळनाळलयाकडून प्राप्त प्रस्तावास अनुसरुन जिल्हा ग्रंथालय 
अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर, जळगाव, मुंबई शहर, 
औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नाशिक व रायगड या कार्यालयांचे स्वीय प्रपंजी लेखा उघडण्यास मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर, 
जळगाव, मुंबई शहर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, नाशिक व रायगड या कार्यालयांचे स्वीय प्रपंजी लेखा 
उघडण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे - 


1) The said Personal Ledger Account shall be subject to Audit. 

2) The administrator should ensure proper maintenance of Account. 

3) Deposits from Library members should be credited in the account and expenditure out 
of the Personal Ledger Account should be limited to the refund of the deposit to 
concerned member after the termination of their membership 

4) No Revenue receipt/ Revenue expenditure transactions shall be booked in this PLA. 

5) Either on monthly or quarterly basis, balances in this PLA shall be reconciled by the 
Administrator with the concerned Treasury officer/ sub Treasury officer. 

6) All rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this PLA 


शासन निर्णय क्रमांकः मराग्रं २०२१/प्र.क्र.9७३/साशि-५ 


२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१९५/२२/को.प्र.५, दि.२०.०९.२०२२व 


महालेखापाल कार्यालयाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि./चा-२/उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग/यूओआर- 
९९/२०२२-२३/६१७, दि.२२.११.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
ce सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०१०६११३६४९३७०८ असा आहे. 


हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


JAYSHREE 
JAIDEEP PAWAR : 
(जयश्री पवार) 

कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, वित्त विभाग ( ळे व को), मंत्रालय, मुंबई 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर, जळगाव, औरंगाबाद, 
अमरावती, ठाणे, नाशिक व रायगड 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर व मुंबई उपनगर 

जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी, जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 
भंडारा, कोल्हापूर, हिंगोली, चंद्रपूर, जळगाव, मुंबई हहर, औरंगाबाद, अमरावती, ठाणे, 
नाशिक व रायगड 

निवडनस्ती (साशि-५), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


